महाराष्ट्र शासन 


fers लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था,वर्ग-१, या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २ मार्च, २०१९. 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक क्र.राजस २०१८/प्र.क्र.२५६/५-स, दि.८/१/२०१९ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 


सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था,वर्ग-१ या 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 

a aa eee a विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था,वर्ग-१, 
विशेष क्षक, सहकारी * TA) अधिन विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन), 
(साखर) परभणी यवत 

2 ancy क जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी 
सहकारी संस्था, वर्ग-१, सातारा रास्झा.तर्र १. (राख एण 

३. | श्री.व्ही.डी.सावंत,विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
संस्था, वर्ग-१(मस्य) मुंबई वर्ग बं सातारा 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची विनंतीनुसार बदली करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी 


व अनुषंगीक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


३. 


सदर अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाळ सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


‘Os 


सदरचे आदेश तात्काळ अंमळात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१ २९०२३०२१५४५४६८७०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 


Ganeshbhushan Joshi १ 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 


१५. 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, TAM Vaasa, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 


सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 
निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


